राज्य मुख्य माहिती आयुक्‍त 
आणि राज्य माहिती आयुक्त, 
बृहन्मुंबई खंडपीठ या पदांचा 
अतिरिक्त कार्यभाराबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. साप्रवि-१२०२२/५/२०२३-साप्रवि(कार्या-६)(माहिती) 
१९ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालयासमोर, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १५ डिसेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना:- 


श्री. सुनिल पोरवाल, राज्य माहिती आयुक्त, बृहन्मुंबई खंडपीठ यांच्या वयाची दिनांक 
१५ डिसेंबर, २०२३ रोजी ६५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या 
कलम १६ (२) नुसार त्यांचा कार्यकाल पूर्ण होत असल्यामुळे ते पद रिक्‍त होत आहे. तसेच, श्री. 
सुनिळ पोरवाल यांच्याकडे राज्य मुख्य माहिती आयुक्‍त या पदाचाही अतिरिक्त कार्यभार 
असल्यामुळे राज्य मुख्य माहिती आयुक्त व राज्य माहिती आयुक्त, बृहन्मुंबई खंडपीठ या 
दोन्ही पदांचा अतिरिक्त कार्यभार अन्य राज्य माहिती आयुक्तांकडे सोपविण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. आता शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 


दिनांक १५ डिसेंबर, २०२३ रोजी श्री. सुनिल पोरवाल, राज्य माहिती आयुक्‍त, 
बृहन्मुंबई यांच्या वयाची ६५ वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे त्यांचा कार्यकाल दिनांक १५ डिसेंबर, २०२३ 
(म. नं) रोजी संपल्यामुळे रिक्‍त होणाऱ्या राज्य माहिती आयुक्‍त, बृहन्मुंबई या पदाचा, तसेच, 
राज्य मुख्य माहिती आयुक्‍त या रिक्‍त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. समीर सहाय, राज्य 
माहिती आयुक्‍त, पुणे खंडपीठ यांचेकडे दिनांक १६ डिसेंबर, २०२३ (म. पू.) पासून 
सोपविण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः साप्रवि-१२०२२/५/२०२३-साप्रवि(कार्या-६)(माहिती) 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७९""/५/.॥8॥099॥[॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेतांक क्र. 
२०२३१२१५११०५५६३९०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
निर्गमित करण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ROSHANI DINESH KADAM PATIL 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
HEALTH DEPARTMENT, 


2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d44ae02d 1 2f2c1313143ad8376755 
d0e815a1eb20fd0ce, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=16D26A3CE7C86CC341C246E6BB468A80B20659CCB 
13144AF609F03226E90BA0C, cn=ROSHANI DINESH KADAM PATIL 


Date: 2023.12.15 11:09:24 +05'30' 


(रोशनी कदम-पाटील) 
महाराष्ट्र शासनाच्या उप सचिव 


१. मा. राज्यपाल, यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा), महाराष्ट्र विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई. 
४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. महोलखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

७. महाळेखापाल-१/२ (लेक्षा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

८. सर्व माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य. 

९. सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय, मुंबई. 

१०.उपसचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ. 

११.उपसचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, बृहन्मुंबई खंडपीठ. 
१२.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५.निवडनस्ती, कार्या.-माहिती (६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


